सन 2022-23 मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या 
(TRFA Pulses सह) वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ -२०२२/प्र.क्र.४८/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मे, २०२२ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 

३. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे ज्ञापन क्र.5.॥६0.1(13)/2॥॥5/7010/2020, Dated: 23/03/2021 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०२१/प्र. क्र. ४२/२-अ, दि.०२/०८/२०२१ 

५. केंद्र शासनाचे TA File No.2-1/2022 -NFSM, Dated: 08/04/2022 

Ge कृषि आयुक्तालयाचे पत्र No.NFSM/Extn-1/AAP 22-23/F.No.01/22/15005,f¢.98/0¥/2022 

७. केंद्र शासनाचे Ta File No.2-17/2022 -NFSM (E-111379), Dated: 29/04/2022 

८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र १/राअसुअ/वाकृआ/प्रक्र.१/प्र.मान्यता/२२/१६६५२,दि.०४/०५/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकित दि. १९ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करिता राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses सह) राज्य शासनास मंजूर झालेल्या नियत 
वाटपाच्या (Allocation) मर्यादेत एकूण ₹ २२८५४.५० लाख रकमेचा पिक निहाय वार्षिक कृती आराखडा केंद्र 
शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर केला होता. केंद्र शासनाने या अभियानाकरिता दि. २९ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये ₹ २२८५४.४९२ लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखडयास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यानुषंगाने 
आयुक्तालयाने दि.०४ मे, २०२२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता (TRFA Pulses सह) वार्षिक कृती आराखडयास सन २०२२-२३ करिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२२-२३ करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिके (15. 
Pulses सह) या अभियानाच्या एकूण ₹ २२८५४.४९२ लाख (रुपये दोनशे अठ्ठावीस कोटी चोपन्न लाख 
एकोणपन्नास हजार दोनशे) निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२२/प्र.क्र.४८/४-अ 


(रु.लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा एकूण 
क्र. | अन्नधान्य पिके (४०%) 
(गी: राअसुअ-भात २५६.०२० १७०.६८० ४२६.७७०० 
२ | राअसुअ-गहू ९३.७२० ६२.४८० १५६.२०० 
३ | राअसुअ- कडधान्य ६२६१.४८० ४१७४.३२० १०४३५.८०० 
8 | राअसुअ-भरडधान्य (मका) २९३.६४० १९५.७६० ४८९.४०० 
५ | राअसुअ-न्युट्री सिरिअल्स ६१९३.४९८ ४१२८.९९९ १०३२२.४९७ 
६ | TRFA-PULSES & 98.330 ४०९.५५८ १०२३.८९५ 
एकूण १३७१२.६९५ ९१४१.७९७ २२८५४.४९२ 


२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 
लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट १ ते ६ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या 
६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र व 
राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


प्रवर्ग 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(००) (२५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(00) (३३) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), 
३३, अर्थसहाय्य 


Sates अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा) (६०% केंद्र) (२४०१ ४६१४) | (राज्य हिस्सा) (४०% केंद्र) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य । (२४०१ ॥ २३४ (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य 

मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना । (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 

अनुसूचित जाती | अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 


(राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२२/प्र.क्र.४८/४-अ 


प्रवर्ग ps हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 

अनुसूचित जमाती । जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(०१) (२१) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय (09) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) 
३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ॥५६६) ३२, अर्थसहाय्य 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PEMS प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 
व संदर्भाधीन दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजना SNA मार्क करण्यात 
आली आहे. 


. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे अनुसूचित 


जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 


. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२२-२३ करीता 


संदर्भाकित दि. २९ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी 
अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या 
दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत राअसुअ अभियान 
संचालक तथा संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, 
त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना 
निर्देशित करावे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी sat निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू- 
धारक शेतकऱयांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, शेतकऱयांचे अर्ज मागवून 
पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 


. या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र /औजारे इ.) 


शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील. तथापि 
या अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठांचा 
पुरवठा करण्यात येत असल्यास संदर्भाकित शासन निर्णय दि.१९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२२/प्र.क्र.४८/४-अओ 


९. कृषि विभागांच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाकित शासन निर्णय 
दि. ०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, बियाणे वितरण व पीक प्रात्यक्षिके या 
बाबींची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

१०.संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/तालुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्यांची 
निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुकास्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी 
क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे 
अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि 
विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची 
राहील. 

११. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी होतकऱयांच्या शहोतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका 
कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱयांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि 
सहाय्यकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय 
तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 

१२.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१२१७४९५३२४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 
सहपत्र: वरीलप्रमाणे Date: 2022.05.12 17:56:55 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती:- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२२/प्र.क्र.४८/४-अ 


८. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट १ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- भात सन २०२२-२३ मंजुर कृती आराखडा 
(रक्‍कम लाख) 


मजूर लक्षाक 
भौतिक आर्थिक 


अनुदानाचा दर परिमाण 


सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
3) श्री पद्धत ₹ ९००० प्रति हे. र ८७.३०० 
ब) ओळीत पुनर्लागवड ₹ ९००० प्रति हे. १५.३०० 
क) यांत्रिकी पद्धतीने भात लागवड ₹ ९००० प्रति हे. १७.१०० 
ड) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (मात पिकानंतर कडधान्य- 
हरभरा/चवळी/राजमा/' 'वाल) 

एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ड) १७०.७०० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
3) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति fea किमतीच्या ५०% जे fea. 94.380 
ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील ) ₹ २००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे fea. (90,000 
एकूण २ (अ ते २ (ब) ८५.३६० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
अ सूक्ष्म मूलद्रव्ये . किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ४.५५० 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
अ) पीक संरक्षण औषधे किवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ४७.९०० 
ब) तणनाशके किवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ११.५५० 
एकूण 3 (अ ते ३ (ब) ६४.००० 
फ्लेक्झी घटक 

अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) - (कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियाननुसार ) 


₹ १५००० प्रति हे. ५१.००० 


१) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above ३५ BHP) (SC / ST/ 8800 / Women) % 20000 किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल 


२) WUT Aa (Seed Drill) (Above २०० 34 BHP) (Other farmers) ₹१६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल 


३) पॉवर वीडर (Engine operated below २ bhp) (SC / ST/ S&M/ Women) % 24000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल 


शर 
& 


रोटाव्हेटर (लल driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) ₹५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल 


) 
) 
४) पॉवर वीडर (Engine operated below 2 bhp) (Other farmers) % 20000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल 
) 
) 


रो 
रोटाव्हेटर 


टाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) ₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी 


७) भात मळणी Ga (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ 880 / Women) ₹१००००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल 


८) भात मळणी GF (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) ₹ ८०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल 


९) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above ३५ BHP) (SC / ST/ S&M / Women) % 240000 किंवा किमतीच्या yo टक्‍के जे कमी असेल 


₹ २००००० किंवा किमतीच्या vo टक्के जे कमी असेल 
पॉवर टिलर (¢ BHP & above) (SC / ST/ S&M / Women) ₹ ८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल 
पॉवर टिलर (८ BHP & above) (other) ee Se ee 
₹ ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 
₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल 


एकूण ४ (अ) 


ब) प्रभावी सिंचन साधने 


पंप संच (as per SMAM norms) किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 


क) पाण्याच्या GATING शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप-5०% of cost Imtd toRs. 50/- 


per meter of HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE Ra.24/- per meter for PVC pipes 
laminated woven lay flat tubes with maximum celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary. 


एकूण ४ (ब) 
एकूण ४अआ)व४ब) 
ड) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति 
इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
9) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- 24.00 lakh based 
on state PWD DSR) 

2 शेतकरी गटा करिता मिनी राइस मिल as per SMAM norms % २४०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्‍के जे कमी असेल ते ४.८०० 

३) स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- extention) किंमतीच्या yo टक्के ₹ ४५०० प्रति हे. ; 2.240 

४) भात शेतीत मत्स्यपालन ₹ २०००० प्रति एकर १.२०० 
एकूण ४ (ड) २०.७५० 
एकूण ४ (अ ते (इ) १०६.६४० 
एकूण राअसुअ-भात ४२६.७०० 
केंद्र हिस्सा ((०%) २५६.०२० 
राज्य हिस्सा (४०%) १७०.६८० 


₹ १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते १२.५०० 


परिशिष्ट 2 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- गहू सन 2022-23 मंजुर कृती आराखडा 


(रक्‍कम लाख) 
मंजूर लक्षांक 
अ.क्र तपशील अनुदानाचा दर परिमाण 
भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके ₹ ९००० प्रति हे. ह ३४० ३०.६०० 
E ब) पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या/ बायोफोर्टीफाईड वाण ₹ ९००० प्रति हे. हे १६० १४.४०० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके - 
मुगउडीद१सोयाबीन नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. १२० १८.००० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) ६२० ६३.००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) ₹ १००० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते fea. ६२० ६.२०० 
२ fa fear 
ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील ) ₹ २००० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते fea. १२५० २५.००० 
एकूण २ (अ) व २ (ब) १८७० ३१.२०० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
सूक्ष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते हः १६८० ८.४०० 
3 ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
i) पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक ₹ ५०० प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते हे. १८९० ९.४५० 
ii) तणनाशके ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते हे. १११५ 4.404 
एकूण ३ (आ) व ३ (बो ४६८५ २३.४२५ 
फ्लेक्झी घटक 
अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) - (कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियाननुसार ) 
१) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven above 34 BHP) (SC / fear £ 
% 20000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या é १.६०० 
ST/ S&M / Women) 
२)पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Above 20 to 34 BHP) (Other farmers) ₹ १६००० किंवा किमतीच्या yo टक्‍के जे कमी असेल ते संख्या 3 ०.४८० 
३) झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (Tractor Driven above किंवा री 
₹ २८००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या २ ०.५६० 
34 bhp) (SC / ST/ S&M / Women) 
४)झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (Tractor Driven above 34 किंवा 
₹२२४०० किंवा किमतीच्या vo टक्के जे कमी असेल ते २ ०.४४८ 
bhp) (Other farmers) 
4) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above 20 to 34 किंवा र 
₹ ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 4 2.420 
BHP) (SC / ST/ S&M / Women) 
&) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above 20 to 34 किंवा डा 
₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या २ ०.८०६ 
BHP) (Other farmers) 
७ बहुपीक Fait Bs ( Tractor Driven above 34 bhp) ₹ २५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 2 4.000 
८) बहुपीक Hori YA (Tractor Driven above 34 bhp) ₹ २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या fe. Se ell 2,000 
| ९) पावर टिलर (८ BHP & above) (SC/ST/S&MF/ Women) ₹८५००० किवा किमतीच्या 4o टक्‍के जे कमी असेल ते संख्या Q 4.900 
१०) पावर टिलर (८ BHP & above) (Other) ₹ ७0000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या Q 4.800 
99) Ray (Above 34 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ ७५००० किवा किमतीच्या पठ टक्‍के जे कमी असेल ते संख्या Q १.५०० 
१२) रिपर (Above 34 bhp) (Other) ₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या २ १.२०० 
एकूण ४अ ३३ १९.२१४ 
ब) प्रभावी सिंचन साधने 
पंप संच (as per SMAM norms) ₹ १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३१ ३.१०० 
क) पाण्याच्या स्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप- 50% 
of cost Imtd toRs. 50/- per meter of HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC Rs.34/- per meter for PVC pipes मीटर ६७४६ २.३६१ 
pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with 
maximum celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary. 
एकूण ४बते४क ५.४६१ 
एकूण ४ (अ) ते ४ (क) २४.६७५ 
ड) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या zai १.४०० 
इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी- 
FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- 25.00 ३₹.१२५०००७किंवा किमतीच्या yo Zee जे.कंमी असेलं ते संख्या =i 92.400 
lakh based on state PWD DSR) 
एकूण ४ (अ) ते (इ) ३८.५७५ 
एकूण राअसुअ - गहू १५६.२०० 
केंद्र हिस्सा (६०%) ९३.७२० 
राज्य हिस्सा (४०%) ६२.४८० 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कडधान्य सन 2022-23 मंजूर कृती आराखडा 


परिशिष्ट ३ 


(रक्‍कम लाख) 
अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर परिमाण ul aid 
भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग गट प्रात्यक्षिके 
q तूर % ९००० प्रति हे हे ४००० ३६०.००० 
2) 47 ₹ ९००० प्रति हे हे ३००० २७०.००० 
3 उडीद र्‌ ९००० प्रति हे हे ३००० २७०.००० 
४) हरभरा ₹ ९००० प्रति हे. हे. ५५०० ४९५.००० 
एकूण गट प्रात्यक्षिवे हे. १५५०० १३९५.००० 
ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके 
| सोयाबीन + तूर ₹ ९००० प्रति हे. हे. ७६६० ६८९.४०० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
१) मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. १००० १५०.००० 
२ मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ६०० ९०.००० 
3) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. १५०० २२५.००० 
४ उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ४०० ६०.००० 
५) भात नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. १००० १५०.००० 
६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. १५०० २२५.००० 
एकूण पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिवे हे. ६००० 00,000 
एकूण पीक प्रात्यक्षिके १अ) 79s) = २९१६० २९८४.४०० 
धिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उत्पादन व वितरण 
अ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) 
१) तूर ee प्रति ee १९१९ जे क्विं ४००० २००.००० 
२) मुग ह पनल प्रति plas ५८% जे क्विं ३०० १५.००० 
३उडीद SPO तिच eal किमतीच्या ५९१ जे क्विं ३१०० १५५.००० 
कमी असेल ते 
₹ ५००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे 4 
४) हरभरा fea १६४७५ ८२३.७५० 
कमी असेल ते 
एकूण IAA २३८७५ ११९३.७५० 
ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील) 
२ lag ₹ २५०० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे we ron 
कमी असेल ते 
उड ₹ २५०० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे 
2) १५०० ३७.५०० 
कमी असेल ते 
₹ २५०० प्रति fea. किवा किमतीच्या ५०% जे कपि 
3) हरभरा क्विं ७४३६ १८५.९०० 
कमी असेल ते 
एकूण २ ब ११९३६ २९८.४०० 
एकूण२अते२ब ३५८११ १४९२.१५० 
क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य (क्वि.)(१० वर्षाच्या आतील) 
१ तूर ₹ ५००० प्रति fea. क्विं ९७२० ४८६.००० 
२ मुग ₹ ५००० प्रति कवि. fea १११५ ५५.७५० 
३ उडीद ₹ ५००० प्रति कवि. fea ४५१० २२५.५०० 
४) हरभरा ₹ ५००० प्रति कवि. कवि १४४९८ ७२४.९०० 
एकूण २ क २९८४३ १४९२.१५० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन 
कै सूझष्म मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. च ५०्टक्केजे हे. ae accu 
ea ₹ ७५० प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे हे. व. वळ 
कमी असेल ते 
३) जैविक खते ₹ 300 प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे हे. eae वका 
कमी असेल ते 
3 एकूण ३अ ११५००० ४४०.००० 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
१ पिक संरक्षण औषधे ह ५९९ प्रति हे. किवा किमतीच्या 5 ra ह? १९०००० ९५०.००० 
कमी असेल ते 
ee ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
2) तणनाशक हे. २०४३० १०२.१५० 
कमी असेल ते 
एकूण ३ ब २१०४३० १०५२.१५० 
एकूण३अतेब ३२५४३० १४९२.१५० 


तपशील 


फ्लेक्झी घटक 


अनुदानाचा दर 


परिमाण 


मजूर लक्षाक 


भौतिक 


आर्थिक 


अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) - (कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियाननुसार ) 


१ पेरणी यंत्र 15०007 driven above ३५ BHP) (SC / ST/ S&M / Women) 


% 20000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 


पेरणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


₹ १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी 


२३.६८० 


३) रोटाव्हेटर लल driven above 34 BHP) (SC/ ST/ S&M / 


Women) 


₹ ५०४०० किंवा Yo टक्के जे कमी 


३०२.४०० 


४ रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


% ४०३०० किंवा ४० टक्के जे कमी 


१४१.०५० 


५) बहुपीक मळणी यंत्र (18ल० driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ 


Women) 


₹ 240000 किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 
असेल ते 


३२५.००० 


बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


₹ 200000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी 


३००.००० 


पावर टिलर (८ BHP & above) (SC / ST/ S&M / Women) 


₹८५००० किवा ५० टक्के जे कमी 


२५५.००० 


पावर टिलर (८ BHP & above) (Other farmers) 


₹ ७०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी 


१०५.००० 


एकूण ४अ 


१४९२.१३० 


ब) सिंचन साधने व सुविधा 


१) पंप संच (as per SMAM norms)) 


₹ १०००० किंवा किमतीच्या 
असेलते 


2) पाण्याच्या BITING शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप (50% of cost 


Imtd (0२५5. 50/- per meter of HDPE pipes. Rs.35/- per meter for PVC pipes 
and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with 
maximum celling of Rs. 15000/- per farmer/beneficiary. 


Rs.35/- per meter for PVC pipes 


१२६२२८ 


एकूण ४ ब २०४.१८० 
एकूण ४ (आ ते ४ (ब) १६९६.३१० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति ९८.१४० 
ड) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१) होतकरी गटा करिता मिनी डाळ मिल as per SMAM norms Segoe किवा किमतीच्या ६० टक्के जकमी २२९.५०० 
असेल ते 
2 FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- २५.०० | ₹ १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के जे हा 
lakh based on state PWD DSR) कमी असेल ते न 
3) FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/ Cleaning & Grading Unit (actual cost | ₹ १०००००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी ae 
Rs. 20 lakh) असेलते न 
४) स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- extention) ₹ ७५०० प्रति हे. १०.५०० 
एकूण ४ ड ६९२.५०० 
इ) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 
) जिल्हा स्तर ४४९.५०० 
॥) राज्य स्तर ३८ .५०० 
एकूण ४ (इ) ४८८.००० 
एकूण ४ (आ ते ४ (इ) २९७४.९५० 
एकूण राअसुअ-कडधान्य १०४३५.८०० 
केंद्र हिस्सा (६०%) ६२६१.४८० 
राज्य हिस्सा (४०%) ४१७४.३२० 


परिशिष्ठ - ४ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य (मका) सन २०२२-२३ मंजूर कृती आराखडा 
रक्‍कम रु. लाख 
मंजूर लक्षांक 


अ सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पिक प्रात्यक्षिके रुपये. ६००० प्रती हेक्टर हेक्‍टर ३७०० २२२.००० 


अ. क्र. बाब मंजुर अर्थसहाय्य दर परिमाण 


पिक प्रात्यक्षिके : मका 


ब) आंतरपिक प्रात्यक्षिके रुपये. ६००० प्रती हेक्टर हेक्‍टर ४०० २४.००० 


एकूण पिक प्रात्याक्षिके २४६.००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
किमतीच्या ५०% किंवा 


संकरीत बियाणे - मका gues 
रु. १०,०००/ क्विंटल मर्यादेत 


१४५.४०० 


एकूण बियाणे वितरण १४५.४०० 
पिक व मृद संरक्षण व्यवस्थापन 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन (INM) 


किमतीच्या ५०% किंवा 
रु. ५००/ हेक्‍टर मर्यादेत 
किमतीच्या ५०% किंवा 
रु. ३००/ हेक्‍टर मर्यादेत 


i) सूक्ष्म मूलद्रव्ये (Micro-Nutrients) २५०० १२.५०० 


ii) जैविक खते (Bio-fertilizers) 


3400 १०.५०० 


एकूण (INM) ६००० २३.००० 


ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) 


किमतीच्या ५० % किंवा 
i) तणनाशके ( Weedicides) हेक्‍टर २५०० १२.५०० 

रु. ५००/ हेक्‍टर मर्यादेत 
॥) रासायनिक / जैविक घटक किमतीच्या ५०% किंवा _ 

हेक्‍टर ७७०० ३८.५०० 
(Chemicals/ Bio-Pesticides) रु. ५००/ हेक्‍टर मर्यादेत 
एकूण (IPM) 
एकूण(अवब) 


SMAM मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे | संख्या | २४.००० 


एकूण प्लेक्झी निधी २ २४.००० 
एकूण राअसुअ-भरडधान्य (मका) ४८९.४०० 


कद्र हिस्सा (६० टक्के) २९३.६४० 
राज्य हिस्सा (Yo टक्के ) १९५.७६० 


परिशिष्ट -५ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी,नाचणी व वरई) - सन २०२२-२३ मंजूर कृती आराखडा 


रक्‍कम रु. लाख 
य बाबी मंजुर अर्थ सहाय्य दर परिमाण य 
क्र भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित पिक प्रात्यक्षिके 
(१) ज्वारी (खरीप + रब्बी) रुपये ६०००/हेक्टर ५५२२० | ३३१३.२०० 
(२) बाजरी रुपये ६०००/हेक्टर ३६३७० | २१८२.२०० 
* हेक्‍टर 
(३) नाचणी रुपये ६०००/हेक्टर २७५० १६५.००० 
(४) वरई रुपये ६०००/हेक्‍्टर |v | ०.६०० 
एकुण पिक प्रात्यक्षिके ९४३५० | ५६६१.००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) सुधारित बियाणे (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
(9) ज्वारी किंमतीच्या ५० % किंवा रु.३०००प्रती क्‍्वि.मर्यादेत १०००० ३००.००० 
(२) बाजरी किंमतीच्या ५०% किंवा रु.३००० प्रती कवि.मर्यादेत क्विंटल ३००० ९०.००० 
a (3) नाचणी किंमतीच्या ५०% किंवा 6.3000 प्रती fea Fated ६०० १८.००० 
एकूण १३६०० ४०८.००० 
आ) सुधारित बियाणे (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण) 
रब्बी ज्वारी (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण) किमतीच्या ५०% किंवा रु.१५०० प्रती fra Fated क्विटल | ६८०० १०२.००० 
एकूण प्रमाणित बियाणे वितरण २०४०० 490,000 
प्रमाणित बियाणे उत्पादन (राज्यासाठी शिफारशीत असलेले १० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
(9) ज्वारी रुपये ३००० प्रति क्‍विंटल ४०००० १२००.००० 
3 (2) बाजरी रुपये 3000 प्रति क्विटल क्‍विंटल १२००० 3६०.००० 
(३) नाचणी रुपये ३००० प्रति क्विटल १०९ ३.२७० 
(४) वरई रुपये ३००० प्रति क्विटल हि ०.०३० 
एकूण बियाणे उत्पादन ५२११० | १५६३.३०० 
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) 
. (१) सूक्ष्म अन्नद्रव्य किमतीच्या ५०% किंवा रु. yoo प्रती हेक्‍टर मर्यादेत ळय ९२९० ४६.४५० 
(२) जैविक खते किमतीच्या ५०% किंवा रु. ३०० प्रती हेक्‍टर मर्यादेत ३५१८० १०५.५४० 
एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ४४४७० १५१.९९० 
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM)- (६०:४०) 
(१) तणनाशके किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०० प्रती हेक्‍टर मर्यादेत = ८३६३९ ४१८.१९५ 
५ |(2) पिक संरक्षण औषधे किमतीच्या ५०% किंवा रु. yoo प्रती हेक्‍टर मर्यादेत १९५०५० | ९७५.२५० 
एकूण एकात्मिक कीड व्यवस्थापन २७८६८९ | १३९३.४४५ 
एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन (॥५॥॥ & IPM) ३२३१५९ | १५४५.४३५ 
फ्लेक्झी घटक 
अ) प्राथमिक प्रक्रिया सयंत्र/सुधारित कृषी औजारे - SMAM मापदंडाप्रमाणे 
१ क्लीनर कम ग्रेडर/ठावाशा Separator! 8060 किमतीच्या ५० % किंवा रु. १.०० लाख / युनिट यापैकी कमी असेल (अ.जाती/अ.जमाती | 
/महिला अल्प /अत्यल्प) तसेच किमतीच्या ४० % किंवा रु. ०.८० लाख प्रती युनिट यापैकी संख्या १५० १५०.००० 
Gravity Separator कमी असेल इतर होतकरी 
किमतीच्या ५०% किवा रु. ०.७५ लाख / युनिट यापैकी कमी असेल ते (अ.जाती/अ.जमाती 
२) रीपर (३५ BHP वरील ट्रॅक्‍टर चलीत) /महिला अल्प /अत्यल्प) तसेच किमतीच्या ४०% किंवा रु. ०.६० लाख प्रती युनिट यापैकी कमी | संख्या १९१ १४३.२५० 
असेल ते इतर शेतकरी 
3) थेशर (५ BHP पेक्षा कमी इलेक्ट्रिक मोटार/पॉवर किमतीच्या yo % किंवा रु. ०.४० लाख / युनिट यापैकी कमी असेल ते (अ.जाती/अ.जमाती | 
i /महिला अल्प/अत्यल्प) तसेच किमतीच्या ४० % किंवा रु. 0.30 लाख प्रती युनिट यापैकी संख्या ३११ १२४.४०० 
टिलर /३५ BHP आतील ट्रॅक्टर) चलीत कमी असेल ते इतर शेतकरी 
किमतीच्या ५० % किंवा रु. ०.८५ लाख / युनिट यापैकी कमी असेल ते (अ.जाती/अ.जमाती 
४) पॉवर टिलर (८व ८ BHP वरील) /महिला अल्प /अत्यल्प) तसेच किमतीच्या vo % किंवा रु. ०.७० लाख प्रती युनिट यापैकी संख्या १७० १४४.५०० 
कमी असेल ते इतर शेतकरी 
& किमतीच्या ५०% किवा 6.9.24 लाख / युनिट यापैकी कमी असेल ते (अ.जाती/अ.जमाती 
4) ट्रॅक्टर (2 WD) (२०-४० PTO HP वरील) /महिला ae /अत्यल्प) तसेच किमतीच्या yo % किंवा रु. १.०० लाख प्रती युनिट यापैकी संख्या १८० २२५.००० 
कमी असेल ते इतर शेतकरी 
किमतीच्या ५० % किंवा रु. ०.५०४ लाख / युनिट यापैकी कमी असेल ते (अ.जाती/अ.जमाती 
६) रोटाव्हेटर ८ फूट (३५ BHP वरील ट्रॅक्‍टर चलीत) /महिला अल्प /अत्यल्प) किंवा किमतीच्या ४०% तसेच रु. ०.४०३ लाख प्रती युनिट यापैकी । संख्या २५८ १३०.०३२ 
कमी असेल ते इतर शेतकरी 
एकूण १२६० | ९१७.१८२ 
ब) पिक पद्धतीवर आधारित शोतकरी प्रशिक्षण रुपये ०.१४ लाख प्रती प्रशिक्षण (४ सत्रासाठी) संख्या १२२ १७.०८० 
क) प्राथमिक प्रक्रिया सयंत्र -SMAM मापदंडाप्रमाणे 
ड) जनजागृती / प्रचार प्रसिद्धी 
) प्रचार व प्रसिद्धी - जिल्हा स्तर रुपये १.०० लाख /जिल्हा संख्या ३१ ३१.००० 
i) जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा रुपये २.५० लाख /जिल्हा संख्या ३१ ७७.५०० 
एकूण _ प्रचार प्रसिद्धी १०८.५०० 
एकूण फ्लेक्झी घटक १०४२.७६२ 
एकूण एकंदर पौष्टिक तृणधान्य १०३२२.४९७ 
केंद्र हिस्सा (६० टक्के) ६१९३.४९८ 
राज्य हिस्सा (४० टक्के) ४१२८.९९९ 


परिशिष्ट ६ 
भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA Pulses) कार्यक्रम सन २०२२-२३ 
मंजूर कृती आराखडा 


(रु. लाख) 
मंजूर लक्षांक 


अनुदानाचा दर 


सुधारीत तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके 


(१) 


अ) प्रमाणित बियाणे वितरण 


रु. २५०० प्रती क्विटल किंवा किमतीच्या 
५०% जे कमी असेल ते 


२ |) हरभरा (१० वर्षाच्या आतील वाण) रु. ५००० प्रती क्विंटल किंवा किमतीच्या 
i | | ५०% जे कमी असेल ते 
ब) पीक संरक्षण औषधे रु. ५०० प्रती ae किंवा किमतीच्या ५०% a 
कमी असेल ते 


एकूण२ओते२ब) 


३ erate 


एकूण TRFA Pulses 


i) हरभरा (१० वर्षाच्या वरील वाण) 


